शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० : 

अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 

नवीन अभ्यासक्रम/ विषय, अति. तुकड्या, आणि 
विद्याशाखांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक मान्यता २०१९/(१४१/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १५ जून, २०१९. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मठि-४, दि. १३.०९.२०१७. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles HOA १०९ अणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० 
साठी नवीन अभ्यासक्रम/ विषय, अति. तुकड्या आणि विद्याशाखांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे 
सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार 
छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेली छाननीनुसार 
पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४ (घो 
खालील परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील 
विवरणात नमूद केल्यानुसार नवीन अभ्यासक्रम/ विषय, अति. तुकड्या आणि विद्याशञाखांना खालील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/ तुकडी/ 
विद्याशाखा 
a २ ३ 1 | 
अतिरिक्त तुकडी 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
षि = ठाकूर एज्युकेशनल ट्रस्ट चे ठाकूर रामनारायण । विधी (३ वर्ष) (६०-१२०) 


कॉलेज ऑफ लॉ, दहिसर (पू), मुंबई -४०० ०६८. | विधी (५ वर्ष) (६०-१२०) 


२ २ श्री. हरी एज्युकेशनल ट्रस्टचे सेंट रॉक डिग्री विधी (३ वर्ष) (६०-१२०) 
कॉलेज ऑफ लॉ. एम.एम.सी. स्कुल बिल्डींग, विधी (५ वर्ष) (६०-१२०) 
एकसर तलाव, बोरीवली मुंबई ४०००९२ 
३ ३. सेट विल्फ्रेड एज्युकेडान सोसायटीचे सेट विल्फ्रेड | विधी (३ वर्ष) (१२०-१८०) 
कॉलेज ऑफ लॉ. शेंडूग टोल नाक्याजवळ, जूना | विधी (५ वर्ष) (१२०-१८०) 
मुंबई पुणे हाय-वे, ता. पनवेल, जि. रायगड 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१४१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्याळयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/ तुकडी/ 
विद्याशाखा 
हि डॉ २ ३ 1६8 
नविन अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
४ a कमळगीौरी fs पाटील शिक्षण संस्थेचे सदगुरु । एम.कॉम (अँडव्हान्स अकौंटन्सी) 
वामनबाबा आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स कॉलेज | (०-६० 
प्लॉट नं.२९, सेक्टर-११, तळोजा, ता.पनवेल, 
जि. रायगड 
4 २ चेंबूर कर्नाटका संघाचे चेंबूर कर्नाटका कॉलेज । एल.एल.एम. 
ऑफ ST, विद्यासागर, घाटला, चेंबूर, मुंबई 
नि ३ मुंब्रा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे जी.आर. कॉलेज ।बी. एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) (०-६०) 
ऑफ आर्ट, सायन्स, कॉमर्स, कल्याण शिळ रोड, 
सोनारपाडा, डोंबिवली (प.), ठाणे ४२१२०४ 
७ ४ जीवन ज्योत एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचे, रीणा | एम.कॉम.(विझनेस मॅनेजमेंट) (०0-६०) 
मेहता कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँन्ड मॅनेजमेंट 'एम.कॉम.(ई- कॉमर्स) (०-६०) 
स्टडीज स. लं. ५४७/५, फ्लाय ओव्हर ब्रीज, १५० | एम.कॉम (अँडव्हान्स अकौंटन्सी) 
फीट रोड, FRA मॉल समोर, भायंदर (प.) जि. | (०-६० 
ठाणे ४०१ १०१ 
८ 4 शिवतेज आरोग्य सेवा संस्थेचे सिद्धयोग विधी विधी (३ वर्ष) (०0-६०) 
महाविद्यालय, ता. खेड, जि. रत्नागिरी. ४१५७०९ 
९ & श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळाचे 'एम.कॉम (अँडव्हान्स अकौटन्सी) 
अचिव्हर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्ड मॅनेजमेंट (०-६०) 
(नाईट कॉलेज), जयभगवान टॉवर, मुरलीधर 
आळी, टिळक चौक, परनाका, कल्याण (प.) जि. 
ठाणे ४२१३०१ 
नों o | ७ ठाकूर एज्युकेशनल ट्रस्ट चे ठाकूर रामनारायण । एल.एल. एम. 
कॉलेज ऑफ लॉ, दहिसर (पू), मुंबई -४०० ०६८. 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
दि १ a श्री. हरिहर प्रतिष्ठाण संचळित गोविदलाल एम.कॉम. 
कन्हैयालाल जोशी रात्र वाणिज्य महाविद्यालय, 
लातूर 
विद्याशाखा 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१२ 7 श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळाचे बी.एम.एम.(०-६०) 
अचिव्हर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्ड मॅनेजमेंट बी.एस्सी. (आय.टी.) (०0-६०) 
(नाईट कॉलेज), जयभगवान टॉवर, मुरलीधर 
आळी, टिळक चौक, परनाका, कल्याण (प.) जि. 
ठाणे ४२१३०१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१४१/१९)/मशि-४ 


क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/ तुकडी/ 


विद्याशाखा 


२ ३ 1६ 


एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई 


१३ 


| मातोश्री पार्वतीबाई महिला कळा महाविद्याळय, | वाणिज्य व विज्ञान 
गंगापूर जि. औरंगाबाद 


ce 


अटीव शर्ती :- 

अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम/ विषय, अति. तुकड्या आणि 
विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय 
सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे 
हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल ECT पेपरवर सादर करावे. 


, महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र 


प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवशयक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील 
प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (sitar ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन 


२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांतील नवीन अभ्यासक्रम/ विषय, अति. तुकड्या आणि विद्याशाखांना 
संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातीळ महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ 
पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 


विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 


शासन मान्यता आदेशांचे अवळोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलळग्नतेबाबतचा 
पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण यांना पाठवावा. 


8. 


संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त 


तुकड्यांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर अतिरिक्त तुकड्यांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या १०% 


किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता रद्द समजून तसे 
शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या 
नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता २०१९/(१४१/१९)/मशि-४ 


उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 
सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१५१२१७१८२७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dattat ray Va Sa n t ra 0 Educati it, postalCode=400032, st=Maharash' 


pi 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827123426ec3977a747 
kh a rke 6478ce183be979d, cn=Dattatray Vi kharke 
Date: 2019.06.17 18:31:14 +05'30 


(द.व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Dattatray ४ trao khark 
Gi ॥ Of Maharashti =Higher And Tech ॥ 


) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३)  सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


